मा.महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या 
आदेशास अनुसरुन Te शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व सर ज.जी.समुह रुग्णालय, 
मुंबई येथील शावविच्छेदन व्हिसेरांची 
तपासणी, कामाची विभागणी व इतर 
बाबींबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः माहआ-२०१९/प्र.क्र.१२४/प्रशा-२ 
नवीन मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१. 
तारीख: २२ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा:- १) वै.शि.व.औ.द्र.वि, शासन निर्णय क्र.माहआ-२०१९/२४७/प्र.क्र.१२४/प्रश्ा-२, दि. 
२८.११.२०१९ 
२) संचालक,वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन,मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/माहआ 
/जजीरुमुंबई / व्हिसेरा अहवाल /उच्चस्तरीय समिती /३२०५५/४-अ, दि. ११.१२.२०१९ 
प्रस्तावना- 


Ue शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर ज.जी.समूह रुग्णालये,मुंबई येथे शहावविच्छेदन 
व्हिसेरा अहवालातील दिरंगाईच्या संदर्भात “व्हिसेरा अहवालात दिरंगाई” (सहा वर्षातील तीन हजार 
अहवाल प्रलंबित, पोलीस तपास रखडले)(जे.जे.रुग्णाळयातील अवस्था) या मथळ्याखाली “दैनिक 
महाराष्ट्र टाईम्स” या वृत्तपत्रातील दि. २१.०१.२०१९ रोजी प्रसिध्द झालेल्या बातमीच्या अनुषंगाने 
मा.महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग येथे सु-मोटो केस H.MAS/Suo-Motu-20/ 93/9/2048 
दाखल करण्यात आली आहे. 


उपरोक्त विषयी मा.महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या आदेशास अनुसरुन शासन 
निर्णय दि. २८.११.२०१९ अन्वये Gas, dente शिक्षण व संशोधन,पमुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली 
उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली होती. उपरोक्त विषयी ve शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व सर ज.जी. समूह रुग्णालये,मुंबई येथील शवविच्छेदन व्हिसेरांची तपासणी व कामाच्या 
विभागणीबाबत सदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार कार्यवाही करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः माहआ 2019/प्र.क्र.124/प्रशा-2, दि. 22.12.2020 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या आदेशास अनुसरुन राज्यात व्हिसेरा तपासणीचा अहवाल 
सादर करण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी ]ावविच्छेदन व्हिसेरांची तपासणी व कामाच्या 
विभागणीबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


१) मुंबईतील वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखाळीळ शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिपत्याखालील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 
त्या त्या पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रानुसार शवविच्छेदन व्हिसेरांच्या तपासणीबाबतची 
विभागणी करण्यात येत आहे. (सोबतचे परिशिष्ट-आ). 


२) व्हिसेरा तपासणीचा अहवाल सादर करण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी जिल्हानिहाय 
वैद्यकीय महाविद्यालयांप्रमाणे पोळीस ठाण्यांची विभागणी केळी असून सदर पोलीस ठाण्यांच्या 
विभागणीप्रमाणे व्हिसेरा तपासणी त्या त्या जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 
करण्यात यावी. (सोबतचे परिशिष्ट-ब) 


०२. सदर झासन निर्णय गृह विभागाने दिलेली मान्यता व नगरविकास विभागाने अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.अनौसं-२०२०/सं.क्र.१२२/नवि-२१,दि. ०५.११.२०२० अन्वये दिलेल्या अभिप्रायानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


053. सदर ara निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२०१२२३११०१४९७३१३ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Swati Suresh Lohar 


(स्वा.सु. लोहार ) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवाळय, राज भवन, वाळकेश्वर मार्ग, मलबार हिल, 
मुंबई - ४०० ०३५. 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः माहआ 2019/प्र.क्र.124/प्रशा-2, दि. 22.12.2020 


२) मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 


३) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई - ४०० ०३२. 


मा.मंत्री (वै.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधान भवन, मुंबई - ४०० ०२१. 


) 
) 

६) मा.राज्यमंत्री (वै.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 
) 
) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधान भवन, मुंबई - ४०० ०२१. 
) 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 


१०)मा.अपर मुख्य सचिव (गृह विभाग), मंत्राळय,मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 


११) मा.प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
१२) मा.सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका,मुंबई. 


१४ पोलिस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य. 
१५)पोळीस आयुक्त,बृहन्मुंबई. 


१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१७ संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

१८)प्रबंधक, मा.महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग,मुंबई. 

१९) 

२०) सह सचिव /उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सवी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग, मुंबई. 


महालेखापाल- (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


२१)सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये.(संचाळकांमार्फत) 
२२)सर्व पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य. 
23) निवडनस्ती (प्रशा-२),वै.शि.व औ.द्र.विभाग. 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ATSA 2019/प्र.क्र.124/प्रशा-2, दि. 22.12.2020 


शासन निर्णय क्र. माहआ-२०१९/प्र.क्र.१२४/प्रशा-२, दि. 22.92.2020 सोबतचे परिशिष्ट- अ 


जिल्हा | परिमंडळ | अ.क्र. पोलीस ठाणे वैद्यकीय महाविद्यालय (रुग्णालय) 
।__१___ कुलाबा पोलीस ठाणे 
२ | SH WSs पोलीस ठाणे 
माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग 
2 ।योलीस ठाणे 
पवत ४  । डोंगरी पोलीस ठाणे 
५ | मरीन ड्राइव्ह पोलीस ठाणे 
६ जे. जे. मार्ग पोलीस ठाणे 
७ । आझाद मैदान पोलीस ठाणे Tre शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय वसर ज. जी 
८ | चर्चगेट / रेल्वे पोळीस ठाणे रुग्णालय,मुंबई 
९ । सीएसएमटी पोलीस ठाणे 
| 90 | पायधुनी पोलीस ठाणे 
शिला १ | लो. टिळकमार्ग पोलीस ठाणे 
१२ ।व्ही.पी. मार्गपोलीस ठाणे 
परीमंडळ २ १३ | गावदेवी पोलीस ठाणे 
१४ | मलबार हिल पोलीस ठाणे 
१५ ।डी.बी.मार्गपोलीस ठाणे 
मुंबई १६ | गिरगाव पोलीस ठाणे 
त. mere onan टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई सेन्ट्रल, 
मुंबई (नायर) 
ye चाचा यो Te शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (सर ज जी 
रुग्णालय) 
i. वगव व्या टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई सेन्ट्रल, 
परीमंडळ ३ मुंबई 3. 
९. वता त ee Te शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (सर ज जी 
रुग्णालय) 
चचा सेठ गोवर्धनदास सुंदरदास वैद्यकीय महाविद्यालय, 
२१ । वरळी पोलीस ठाणे परेल, मुंबई (के.ई.एम,) 
३ ता ee cree Te शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (सर ज जी 
रुग्णालय) 
२३ | भोईवाडा पोलीस ठाणे 
eee २४ | काळाचौकी पोलीस ठाणे 
२५ ।माटुंगा पोलीस ठाणे 
२६ ।आर.ए.के.मार्गपोलीस ठाणे 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः माहआ 2019/प्र.क्र.124/प्रशा-2, दि. 22.12.2020 


जिल्हा | परिमंडळ | अ. क्र. पोलीस ठाणे वैद्यकीय महाविद्यालय (रुग्णालय) 
२७ | सायन पोलीस ठाणे 
२८  । अँन्टाप हिल पोलीस ठाणे लोकमान्य टिळक महानगरपालिका वैद्यकीय 
२९ | शिवाजीपार्क पोलीस ठाणे महाविद्यालय, शीव, मुंबई (सायन) 


३० | माहीम पोलीस ठाणे 

३१ | शाहूनगर पोलीस ठाणे 
परीमंडळ ५| ३२ ।कुर्ला पोलीस ठाणे 

३३ | धारावी पोलीस ठाणे 

३४ । दादर पोलीस ठाणे 

३५ । विनोबा भावे पोलीस ठाणे 


३६ | Age पोलीस ठाणे 

३७ । देवनार पोलीस ठाणे 

३८ | चुनाभट्टी पोलीस ठाणे 

३९ । नेहरूनगर पोलीस ठाणे 
vo । शिवाजीनगर पोलीस ठाणे 


es ४१ | गोवंडी पोलीस ठाणे 
४२ | टिळकनगर पोलीस ठाणे 
coal ea सेठ गोवर्धनदास सुंदरदास वैद्यकीय महाविद्यालय, 
a EAE परेल, मुंबई (के.ई.एम.) 
४५ ट्रॉम्बे पोलीस ठाणे 
४६ । घाटकोपर पोलीस ठाणे 
४७ । भांडूप पोलीस ठाणे 
४८ | पंतनगर पोलीस ठाणे 
परीमॅडळ ७ __ कांजुरमार्ग पोलीस ठाणे 


yo — | विक्रोळी पोलीस ठाणे 

मुंबई ५१ | मुलुंड पोलीस ठाणे 

ऱ्य ५२ | पार्कसाईट पोलीस ठाणे 
५३ | नवघर पोलीस ठाणे 


३. ५४  । वाकोला पोलीस ठाणे 
५५ | निर्मलनगर पोलीस ठाणे 
५६ | विलेपाले पोलीस ठाणे 
५७ ।सहारा पोलीस ठाणे 

५८ | खेरवाडी पोलीस ठाणे 
५९ | सायबर पोलीस ठाणे 


हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय 
महाविद्यालय, मुंबई (कुपर) 


परीमंडळ ८ 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः माहआ 2019/प्र.क्र.124/प्रशा-2, दि. 22.12.2020 


जिल्हा | परिमंडळ | अ. क्र. पोलीस ठाणे वैद्यकीय महाविद्यालय (रुग्णालय) 
६० । विमानतळ पोलीस ठाणे 
६१ | बी.के.सी. पोलीस ठाणे 
६२ ।वांद्रे पोलीस ठाणे 
६३ | डी. एन. नगर पोलीस ठाणे 
६४ | खार पोलीस ठाणे 
व र ६५ वसोवा पोलीस ठाणे 
६६ । सांताक्रुझ पोलीस ठाणे 
६७ । ओशिवरा पोलीस ठाणे 
६८ । आंबोली पोलीस ठाणे 
६९ | जुहू पोलीस ठाणे 
७० । मेघवाडी पोलीस ठाणे 
७१ | अंधेरी पोलीस ठाणे 
परीमंडळ | ७२ । जोगेश्वरी पोलीस ठाणे 
१० ७३ | एम.आई.डी.सी. पोलीस ठाणे 
७४ । साकीनाका पोलीस ठाणे 
७५ | पवई पोलीस ठाणे 
७६ । गोरेगाव पोलीस ठाणे 
७७ | चारकोप पोलीस ठाणे 
७८ । बोरीवली पोलीस ठाणे 
ome ७९ | मालाड पोलीस ठाणे 
परीगडळ ८० | एम. एच.बी. पोळीस ठाणे 
व ८१ । मालवणी पोलीस ठाणे 
: व टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई सेन्ट्रल, 
८४ | eR नगर पोलीस ठाणे ae (गात 
८५ | आरे पोलीस ठाणे 
८६ | कस्तुरबा पोलीस ठाणे 
nee ८७ । festatt पोलीस ठाणे 
ave ८८ | वनराई पोलीस ठाणे 
i. ८९ | GRR पोलीस ठाणे 
९० । दहिसर पोलीस ठाणे 
९१ । समता नगर पोलीस ठाणे 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः माहआ 2019/प्र.क्र.124/प्रशा-2, दि. 22.12.2020 


जिल्हा | परिमंडळ | अ. क्र. पोलीस ठाणे वैद्यकीय महाविद्यालय (रुग्णालय) 


९२ | येलो गेट पोलीस ठाणे 

परीमंडळ ९३ | वडाला पोलीस ठाणे 
पोर्ट ९४ । शिवडी पोलीस ठाणे 

९५ ।सागरी पोलीस ठाणे 


सेठ गोवर्धनदास सुंदरदास वैद्यकीय महाविद्यालय, 
परेल, मुंबई (के.ई.एम,) 


९६ । ठाणे डाहर पोलीस ठाणे 

९७ । नौपाडा पोलीस ठाणे 

९८ | राबोडी पोलीस ठाणे 

९९ । कळवा पोलीस ठाणे 

| doo मुंब्रा पोलीस ठाणे 

।_१०१_ | ०१ | झीळ डायघर पोलीस ठाणे 
१०२ । भिवंडी पोलीस ठाणे 

१०३ । निझामपुरा पोलीस ठाणे 

१०४ | शांती नगर पोलीस ठाणे 

१०५ | भोईवाडा पोलीस ठाणे 

१०६ | कोनगाव पोलीस ठाणे 

१०७ | नारपोली तालुका पोलीस ठाणे 
१०८ ।म. फुले चौक पोलीस ठाणे 
१०९ | बाजारपेठ पोलीस ठाणे 
।_११०_ | १० | कोळसेवाडी पोलीस ठाणे राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय, कळवा, ठाणे 
eae | ११ | खडकपाडा पोलीस ठाणे 
११२ | विष्णूनगर पोलीस ठाणे 
११३ | मानपाडा पोलीस ठाणे 

११४ | टिळक नगर पोलीस ठाणे 
११५ | डोंबिवली पोलीस ठाणे 

११६ | उल्हास नगर पोलीस ठाणे 
११७ | सेन्ट्रल पोलीस ठाणे 

११८ | विठ्ठलवाडी पोलीस ठाणे 
११९ | हिल लाईन पोलीस ठाणे 
१२० | शिवाजी पोलीस ठाणे 

१२१ | बदलापूर पूर्व पोलीस ठाणे 
१२२ | बदलापूर पश्चिम पोलीस ठाणे 
१२३ | अंबरनाथ पोलीस ठाणे 

१२४ | वागळे ईस्टेट पोलीस ठाणे 
१२५ । कोपरी पोलीस ठाणे 


ठाणे | ठाणे ठहर 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः माहआ 2019/प्र.क्र.124/प्रशा-2, दि. 22.12.2020 


जिल्हा | परिमंडळ | अ. क्र. पोलीस ठाणे वैद्यकीय महाविद्यालय (रुग्णालय) 
१२६ । श्रीनगर पोलीस ठाणे 
१२७ | कापुरबावडी पोलीस ठाणे 
१२८ | कासारवडवली पोलीस ठाणे 
१२९ । वर्तकनगर पोलीस ठाणे 
१३० | चितळसर पोलीस ठाणे 
on, पत वा टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई सेन्ट्रल, 
मुंबई (नायर) 
Ese olen लोकमान्य टिळक महानगरपालिका वैद्यकीय 
क olsie महाविद्यालय, शीव, मुंबई (सायन) 
१३४ | कल्याण तालुका पोलीस ठाणे डय 
१३५ | कसारा पोलीस ठाणे 
र i. ss टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई सेन्ट्रल, 
१३८ | कुळगाव पोलीस ठाणे क CER) 
ठाणे १३९ | मीरा रोड पोलीस ठाणे 
ग्रामीण मुरबाड लोकमान्य टिळक महानगरपालिका वैद्यकीय 
१४० | मुरबाड पोलीस ठाणे शीव, मुंबई 
महाविद्यालय, शीव, मुंबई (सायन) 
१४१ । नवघर पोलीस ठाणे टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई सेन्ट्रल, 
१४२ | नयानगर पोलीस ठाणे मुंबई (नायर) 
१४३ | पडघा पोलीस ठाणे 
हापूर लोकमान्य टिळक महानगरपालिका वैद्यकीय 
१४४ । शहापूर पोलीस ठाणे शीव, मुंबई 
महाविद्यालय, शीव, मुंबई (सायन) 
१४५ । टोकावडे पोलीस ठाणे टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई सेन्ट्रल, 
१४६ । उत्तन पोलीस ठाणे मुंबई (नायर) 
१४७ | वाशिद पोलीस ठाणे 
१४८ | ए.पी. एम. सी. पोलीस ठाणे 
१४९ | वाशी पोलीस ठाणे 
१५० । रबाळे पोलीस ठाणे 
रबाळे एम.आई. डी. सी. पोलीस | लोकमान्य टिळक महानगरपालिका वैद्यकीय 
मुंबई १५१ मुंबई 
नवी मुंबई ठाणे महाविद्यालय, शीव, मुंबई (सायन) 
१५२ | कोपरखैरणे पोलीस ठाणे 
१५३ | सानपाडा पोलीस ठाणे 
१५४ | gH पोलीस ठाणे 
१५५ । नेरूळ पोलीस ठाणे 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः माहआ 2019/प्र.क्र.124/प्रशा-2, दि. 22.12.2020 


जिल्हा | परिमंडळ | अ. क्र. पोलीस ठाणे वैद्यकीय महाविद्यालय (रुग्णालय) 
१५६ । एन. आर. आई. पोलीस ठाणे 
१५७ ।सी.बी. डी. बेलापूर पोलीस ठाणे 
१५८ | खारघर पोलीस ठाणे 
१५९ । पनवेल पोलीस ठाणे 
१६० । पनवेल तालुका पोलीस ठाणे 
१६१ । तळोजा पोलीस ठाणे 
१६२ | कळंबोली पोलीस ठाणे 
१६३ | कामोठे पोलीस ठाणे 
१६४ । खांदेश्वर पोलीस ठाणे 
१६५ | उरणपोलीस ठाणे 
१६६ । न्हावासेवा पोलीस ठाणे 
१६७ | मोरासागरी पोलीस ठाणे 
१६८ | पालघर पोलीस ठाणे 
१६९ | अर्नाळा पोलीस ठाणे 
१७० | बोईसर पोलीस ठाणे 
१७१ | डहाणू पोलीस ठाणे 
१७२ | घोलवाड पोलीस ठाणे 
१७३ | जव्हार पोलीस ठाणे 
१७४ | कासा पोलीस ठाणे 
१७५ । केडवा पोलीस ठाणे 
१७६ | माणिकपूर पोलीस ठाणे 
१७७ | मनोर पोलीस ठाणे 
पालघर | पालघर र = ke टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई सेन्ट्रल, 
१८० । सफाळे पोलीस ठाणे ass (नायर) 
१८१ | सातापाटी पोलीस ठाणे 
१८२ | तलासरी पोलीस ठाणे 
१८३ । तारापूर पोलीस ठाणे 
१८४ | Gator पोलीस ठाणे 
१८५ | वाणगाव पोलीस ठाणे 
१८६ । वसई पोलीस ठाणे 
१८७ | विक्रमगड पोलीस ठाणे 
१८८ | विरार पोलीस ठाणे 
१८९ | वाडा पोलीस ठाणे 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः माहआ 2019/प्र.क्र.124/प्रशा-2, दि. 22.12.2020 


जिल्हा 


— 


परिमंडळ | अ. क्र. पोलीस ठाणे वैद्यकीय महाविद्यालय (रुग्णालय) 


१९० । वाळीव पोलीस ठाणे 


१९१ । अलिबाग पोलीस ठाणे 
१९२ | Fos पोलीस ठाणे 
१९३ | मांडवा पोलीस ठाणे 
१९४ | रेवदांडा पोलीस ठाणे 
१९५ | रोहा पोलीस ठाणे 
१९६ | पाली पोलीस ठाणे 
१९७ | नागोठाणे पोलीस ठाणे 
१९८ । माणगाव पोलीस ठाणे 
१९९ | गोरेगाव पोलीस ठाणे 
२०० | ताळा पोलीस ठाणे 
२०१ । श्रीवर्धन पोलीस ठाणे 
२०२ | दिघी पोलीस ठाणे 
२०३ | म्हासळा पोलीस ठाणे 
रायगड | रायगड २०४ | महाड Bex पोलीस ठाणे 
२०५ । महाड तालुका पोलीस ठाणे 
महाड एम.आई.डी.सी. पोळीस 
२०६ 

ठाणे 
२०७ | पोलादपूर पोलीस ठाणे 
२०८ | पेण पोलीस ठाणे 
२०९ | वडखळ पोलीस ठाणे 
२१० | पोइनाड पोलीस ठाणे 
२११ | खालापूर पोलीस ठाणे 
२१२ | खोपोली पोलीस ठाणे 
२१३ | रसायनी पोलीस ठाणे 
२१४ | कर्जत पोलीस ठाणे 
२१५ । नेरूळ पोलीस ठाणे 
२१६ | माथेरान पोलीस ठाणे 


समी समरी 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः माहआ 2019/प्र.क्र.124/प्रशा-2, दि. 22.12.2020 


शासन निर्णय क्र. माहआ-२०१९/प्र.क्र. १२४/प्रशा-२, दि. २२ डिसेंबर, २०२० सोबतचे परिशिष्ट-ब 


अ.क्र महाविद्यालये / रुग्णालये जिल्हा 
गि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला अकोला 
बुलढाणा 
वाशिम 
२ | शासकीय वेद्यकीय महाविद्यालय, मिरज/ सांगली 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,कोल्हापूर कोल्हापूर 
रत्नागिरी 
सिंधुदुर्ग 
3. श्री वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ 
यवतमाळ अमरावती 
४ । स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बीड 
अंबाजोगाई परभणी 
५ | विलासराव देशमुख शासकोय dare विज्ञान संस्था, लातूर लातूर 
६ | भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे धुळे 
नंदुरबार 
७ | बी.जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे / पुणे 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती सातारा 
अहमदनगर 
८ | arte dente महाविद्यालय, नागपूर / नागपूर 
इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर वर्धा 
भंडारा 
९ | डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकोय महाविद्यालय, सोलापूर सोलापूर 
उस्मानाबाद 
1] o | SMH चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नांदेड नांदेड 
हिंगोली 
| q | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद औरंगाबाद 
जालना 
नाशिक 
१२ | शासकीय वेद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव जळगाव 
१३ | शासकीय वेद्यकीय महाविद्यालय, गोदिया गोंदिया 
१४ | शासकीय वैद्यकोय महाविद्यालय, चंद्रपूर चंद्रपूर 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः माहआ 2019/प्र.क्र.124/प्रशा-2, दि. 22.12.2020 


गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय, कळवा, ठाणे 


अ.क्र महाविद्यालये / रुग्णालये जिल्हा 
गडचिरोली 
१५ | tre शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (सर ज जी रुग्णालय) / मुंबई हहर 

सेठ गोवर्धनदास सुंदरदास वैद्यकीय महाविद्यालय, परेल, मुंबई मुंबई उपनगर 
(के.ई.एम.) / टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई ठाणे 
सेन्ट्रल, मुंबई (नायर) / लोकमान्य टिळक महानगरपालिका पालघर 
वैद्यकीय महाविद्यालय, शीव, मुंबई (सायन) / हिंदूहृदयसम्राट 
बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई (कुपर) / राजीव रायगड 


KKKKK 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


